भाषा संचालनालयातील लघुटंकलेखक 
संवर्गातील एक पद निम्नश्रेणी लघुलेखक 
संवर्गात उन्नत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्र.भापनि-१२११/प्र.क्र.०५/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२.०३.२०२१ 


वाचा :-१ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्ण-१००३/ 
६५१/प्र.क्र.४८/२००३/२०-ब, दि.१३.०१.२००४ 
2) शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, क्र.आढावा-२०१६/ 
प्र.क्र.२३८/आस्था-१, दि.१४.११.२०१९ 


शासन निर्णय:- 


वर संदर्भित केलेल्या शासन निर्णयांद्वारे भाषा संचालनालयाच्या आकृतीबंधामध्ये लघुटंकलेखक 


संवर्गाची एस-८ : २५५००-८११०० या वेतन संरचनेत २ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. या २ 


पदांपैकी १ पद एस-१४ :३८६००-१२२८०० या वेतन संरचनेतील निम्नश्रेणी लघुलेखक या संवर्गात उन्नत 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६२/१३/व्यय-४, दि.२२.०३.२०१२३ 


आणि उच्चस्तर सचिव समितीच्या दि.१०.१०.२०१३ च्या बैठकीतील निर्णय व त्या अनुषंगाने अप्पर मुख्य 


सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे आनौपचारिक संदर्भ क्र.८३०/२०२०/का-१२, 


दि.१७.१२.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र.भापनि-१२११/प्र.क्र.०५/आस्था-२ 


सदर झासन Area महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३०२१४४४२३८०३३ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANGESH 
M A N G E S H PARSHURAM KUDTARKAR 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=52bcc5e18003505c69802475fe3 
PA RS H U RA 7220a367d934681b77434d33db3122153 
6f5f, postalCode=400032, 
street=>MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialINumber=4617454bcdcbb2c4f87270 
M 3bd57b1caefd713ba9906a05d21de7a851 
8aff65c9, ou=MARATHI LANGUAGE, 


KUDTARKAR gorse 
(मं. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
३. सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय. 
४. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२), मंत्रालय. 
५. उपसचिव, वित्त विभाग (व्यय-४/आपुक), मंत्रालय 
६. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय. 
७. सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
८. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 
९. विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक, सर्व विभागीय कार्यालये, (भाषा संचालनालयामार्फत) 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


